RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ३५ ] 


मंगळवार , जून २७, २०१७ / आषाढ ६, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १२.०० 


.. 


असाधारण क्रमांक ५४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


राज्यकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य 
जीएसटी भवन , माझगाव , मुंबई ४०० ०१० , दिनांक २७ जून २०१७ 


आदेश 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७. 


क्र . राकसआ . ( मुख्या)-१ / जीएसटी / पीडब्ल्यूआर /कलमे / २०१७-१८ /प्रशा.८.- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ 
( २०१७ चा महा. ४३) च्या कलम ५ च्या उप- कलम ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र 
राज्य, याद्वारे दिनांक २२ जून २०१७ पासून या आदेशाला जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना , उक्त अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३ ) मध्ये, त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या राज्यकराच्या विविध कलमांखालील किंवा, यथास्थिती महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर नियम, २०१७ 
खालील नियमांअंतर्गत समुचित अधिकारी म्हणून 

कार्य आणि कर्तव्य पार पाडण्यासाठी नियुक्त करत आहे . 

अनुसूची 


अधिकाऱ्यांचे पदनाम 


अधिकार व कर्तव्ये 


अनु 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( क ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७, 


( २ ) 


अंतर्गत कलम , 


विशेष राज्यकर आयुक्त , 
सर्व अप्पर राज्यकर आयुक्त , 
सर्व राज्यकर सहआयुक्त , 
सर्व राज्यकर उप - आयुक्त , 
सर्व सहायक राज्यकर आयुक्त , 


( ३ ) 
( ४ ) 


( १ ) कलम ( १० ) चा उप - कलम ( ५ ) , 


( ५ ) 


( ६ ) 


सर्व राज्यकर अधिकारी . 


( २ ) कलम २५ , 
( ३ ) कलम २६, 
( ४ ) कलम २७ , 
( ५ ) कलम २८ , 
( ६ ) कलम २ ९ , 
( ७ ) कलम ३० . 


भाग दोन - ५४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जून २७, २०१७ / आषाढ ६, शके १९ ३ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ख ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर नियम, २०१७, 

अंतर्गत नियम, 


- 


( १) नियम ६ 


( २ ) नियम ९ . 


( ३ ) नियम १० , 


( ४ ) नियम १२, 


( ५ ) नियम १६ , 


( ६ ) नियम १७, 


( ७ ) नियम १ ९ , 


( ८ ) नियम २२ , 


( ९ ) नियम २३, 


( १० ) नियम २४ , 


( ११ ) नियम २५ , 


(१२ ) नियम २६. 
सदर आदेशान्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व कर्तव्ये हे राज्यकर आयुक्त वेळोवेळी ज्या अटी व शर्तीनिर्धारित करतील त्यांच्या 
अधीन राहून वापरावयाचे आहेत . 


राजीव जलोटा, 
राज्यकर आयुक्त , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जून २७, २०१७/ आषाढ ६, शके 


१ ९ ३ ९ 


3 


COMMISSIONER OF STATE TAX , MAHARASHTRA STATE 
GST Bhavan , Mazgaon , Mumbai 400 010 , Dated the 27th June 2017 . 


Order 


MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES Tax Act, 2017 . 


No. JC (HQ )-1/GST/PWR/Sections/ 2017-18 /ADM -8.— In exercise of the powers conferred by 


sub - section ( 3 ) of section 5 of the Maharashtra Goods and Services Tax Act , 2017 (Mah . XLIII of 2017 ) 


(hereinafter referred to as “ State tax ”), the Commissioner of State Tax , Maharashtra State, hereby 
with effect from the 22nd June 2017 , assigns officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule 
appended hereto , to function and perform the duties as the proper officers in relation to the 


various sections under the State tax or, as the case may be, rules under the Maharashtra Goods 


and Services Tax Rules, 2017 , given against the corresponding entries in column ( 3 ) of the said 


schedule . 


Schedule 


Sr. 
No. 


Designation of Officers 


Powers and duties 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Special Commissioner of State Tax , 
All the Additional Commissioners 
of State Tax, 


( A ) Sections of the Maharashtra Goods and 

Services Tax Act, 2017 , 
( 1 ) Sub - section (5 ) of section 10 , 


( 3 ) 


All the Joint Commissioners of 
State Tax . 


( 2 ) Section 25 , 
( 3 ) Section 26 , 


( 4 ) 


All the Deputy Commissioners of 
State Tax . 


( 4 ) Section 27 , 
(5 ) Section 28 , 


(5 ) 


All the Assistant Commissioners of (6 ) Section 29 , 
State Tax . 

( 7 ) Section 30 . 


(6 ) 


All the State Tax Officers . 


( B ) Rules under the Maharashtra Goods and 


Services Tax Rules , 2017, — 


( 1 ) Rule 6 , 


( 2 ) Rule 9 , 


( 3 ) Rule 10 , 


(4 ) Rule 12 , 


(5 ) Rule 16 , 


(6 ) Rule 17 , 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जून २७, २०१७ / आषाढ ६, शके १९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 7 ) Rule 19 , 


( 8 ) Rule 22 , 


( 9 ) Rule 23 , 


( 10 ) Rule 24 , 


( 11) Rule 25 , 


( 12 ) Rule 26 . 


The powers and duties assigned by this order shall be exercised subject to such conditions 


and restrictions as the Commissioner may impose from time to time. 


RAJIV JALOTA , 


Commissioner of State Tax , 


Maharashtra State , Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


